शिवछत्रपती राज्य क्रीडा 
पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार 


सुधारीत नियमावली. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: ०६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक शिछपु २०१६/प्र.क्र.२०१/१६/क्रीयुसे-२; 

दि. १६.१०.२०१७. 
प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याबाबतच्या 
नियमावलीमध्ये सुधारणा करुन उपरोक्त दिनांक १६.१०.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित 
नियमावली विहित करण्यात आलेली आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये शिवछत्रपती पुरस्कारार्थींच्या 
निवडीसाठी मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत 
करण्यात आली असून या निवड समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांमध्ये अर्जून पुरस्कारा्थींचा समावेश 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शुद्धिपत्रक : 

शासन निर्णय दि. १६.१०.२०१७ मधिल परीशिष्ट “अ” मधील नियम क्र. ०५५ मधील अ.क्र.४ 
समोरील रकाना २ मध्ये “ महाराष्ट्रातील क्रीडा क्षेत्रातील पद्यविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री तसेच राजीव 
गांधी खेलरत्न व द्रोणाचार्य पुरस्कारार्थी यामधून पाच” या एवजी 
“महाराष्ट्रातील क्रीडा क्षेत्रातील पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेलरत्न, द्रोणाचार्य व 
अर्जून पुरस्कारार्थी यामधून पाच” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२०६१४३००३७३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra Shankarrao okra ost et 
p a wa r iro #5837 conta sh 2495. 1. 0d4755ce63 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
२.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


३.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
८. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 
१३. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१४. अवर सचिव (क्रियुसे-३) 

१५. कक्ष अधिकारी (क्रीयुसे-१) 

१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


